जय हिंदळामाता ट्रायबल एज्युकेशन सोसायटी, धनराट, 

ता.नवापूर, जि.नंदूरबार संचलित गुजराथी प्राथमिक 

विद्यालय, नवापूर, जि.नंदूरबार या शाळेचे अशरफभाई 

मजिदभाई लाखाणी अल्पसंख्यांक विकास बहुउद्देशिय 

संस्था, ता.नवापूर, जि.नंदूरबार या संस्थेस हस्तांतर 

करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MIME ३०१७/प्र.क्र.३३४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ नोव्हेंबर, २०१९ 
वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२. 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे जा.क्र.शिउसं/नावि/प्राथ-२/हस्तां/ 
२०१५/६५१४/१५, दिनांक १५ एप्रिल, २०१५ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
जय हिंदळामाता ट्रायबल एज्युकेशन सोसायटी, धनराट, ता.नवापूर, जि.नंदूरबार संचलित गुजराथी 

प्राथमिक विद्यालय, नवापूर, जि.नंदूरबार या गुजराथी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे, 
अशरफभाई मजिदभाई GRIM अल्पसंख्यांक विकास बहुउद्देशिय संस्था, ता.नवापूर, जि.नंदूरबार या संस्थेस 
हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, अडरफभाई मजिदभाई लाखाणी अल्पसंख्यांक विकास बहुउद्देशिय संस्था, ता.नवापूर, 
जि.नंदूरबार या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे :- 
(१) जय हिंदळामाता ट्रायबल एज्युकेशन सोसायटी, धनराट, ता.नवापूर, जि.नंदूरबार या संस्थेच्या अद्ययावत 
परिशिष्ट-१ मधील अध्यक्ष व सर्व सदस्यांची हस्तांतरणास संमती असल्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
नाशिक यांनी खात्री करावी. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(३) सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत राहील. 
(४) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, शाळांबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत, हे 
संस्थेवर बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत 
शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील. 
(५) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः WINS ३०१७/प्र.क्र.३३४/एसएम-१ 


(६) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(७ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(८) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शुर्तीचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
Vara नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 
२. वरील अट क्रमांक (9) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, नाशिक विभाग, नाशिक 
यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील ada व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन 
बदलाबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
3. सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११११६४०४७००२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


2 fa V | Nn Raj a fa mM ou=School Education And Sports, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7 
M (1 Nn d h e ed1ed4f4fce865eda3495969f77d97c89a, 

cn=Pravin Rajaram Mundhe 

Date: 2019.11.11 16:43:57 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

Wa: 

) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नंदूरबार 

) अध्यक्ष/ सचिव, जय हिंदळामाता ट्रायबल एज्युकेडान सोसायटी, धनराट, ता.नवापूर, जि.नंदूरबार 

) अध्यक्ष/ सचिव, अशरफभाई मजिदभाई लाखाणी अल्पसंख्यांक विकास बहुउद्देशिय संस्था, 
ता.नवापूर, जि.नंदूरबार 
६ निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


